कृषि आयुक्तालयांतर्गत तालुका बीज गुणन 
केंद्रामधील अस्थायी पदे दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ 
पासून दि.२८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... (एकूण २४८ पदे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ताबिके-२०२४/प्र.क्र.३४/१३-ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४ ऑक्टोबर २००४ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ताबिके-२०२४/प्र.क्र.३४/१३ अ, दि.०७/०३/२०२४ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक-१, दि.०६/०९/२०२४ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे क्र.कृआ-११११/साप्र/०२६१/२०२४-२५/प्र.क्र.५/आस्था-५ (निप)/ 
१९६२७, दि.०१/०८/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

कृषि विभागातील सन २०२४-२५ मधील एकूण २४८ अस्थायी पदांना शासन निर्णय ताबीके- 
२०२४/प्र.क्र.३४/१३-अ, दि.०७ मार्च, २०२४ अन्वये दि.०१ मार्च,२०२४ पासून दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ या 
कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६/०९/२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांच्या त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच या 
पूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, Sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१ सप्टेंबर,२०२४ नंतर 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार fess sed. यास अनुसरुन तालुका बीज गुणन केंद्र येथील २४८ 
अस्थायी पदांना दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून दि.२८ फेब्रुवारी,२०२५ या कालावधीपर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) या योजनेमधील खालील २४८ अस्थायी पदांना, (६ 
महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Rat असलेली पदे वगळून), दि.०१ सप्टेंबर,२०२४ पासून दि.२८ 
फेब्रुवारी,२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) 


अ.क्र पदनाम स्थायी पदे । अस्थायी पदे एकूण पदे 
| a | कृषि अधिकारी (वर्ग-२) lic == = 281 २२ २२ 
२ कृषि पर्यवेक्षक (वर्ग-३) १२०|. 0 १२० 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२४/प्र.क्र.३४/१३-ओ 


3 कृषि सहायक (वर्ग-३) ६० ८२ १४२ 
४ शिपाई/ रखवालदार P| १४२ १४२ 
4 प्रशिक्षित मजूर वर्ग-४ ४१| _0| ४२१ 
६ टिलर ऑपरेटर (वर्ग-४) 10| २ २ 

एकूण ६०१ २४८ ८४९ 


२. या पदासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०३-बीयाणे, १०३ (00) 
(09) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र(२९४०१ ०२६१) या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४ ऑक्टोबर, २००४ तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६ सप्टेंबर,२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१२४०२३९८०१ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANT याय emai 
GORAKHNATH ES eer ae 
MHAPANKAR 11.0 तोती 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

४. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत,५ वा मजला, मुंबई-३२ 

९. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प/१५ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती / कार्यासन-१३ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


